सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये २१- 
पुरवठा व सामुग्री या उदिष्टाखालील लेखाशिर्ष 
२२१० E ४८२ अंतर्गत अखर्चित राहत असलेल्या 
अनुदानातून रु. ६,१६,७०,६६०/- ( अक्षरी रुपये 
सहा कोटी सोळा लक्ष सत्तर हजार सहाशे साठ 
फक्त ) एवढया रक्कमेच्या औषधे खरेदीस 
निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६ २/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक: १६ मार्च , २०२२. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/कक्ष-३/टे- 
४/प्रशासकिय मान्यता/कापड-चोपड/ २९७०-७१ /२२. दिनांक . 08.03.2022 
२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रशामा-१२२१/प्र.क्र. १६२/आरोग्य-८ दि. २०.१०.२०२१ 
व दि.१३.०१.२०२२ 
३) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता प्राप्त 
टिप्पणी, दिनांक ०९.०३.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

सहसंचाळक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक 
०९.०३.२०२२ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२१० ई 
४८२ अंतर्गत २१- पुरवठा व सामुग्री या उदिष्टाखाळी शिल्लक रक्कम रु.९,३२,४५,१९२/- पैकी सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारी देयके ( महाराष्ट्र हातमाग महामंडळ ) रु.२,८५,६८,५०५/- व 
खादी ग्रामोद्योग दिल्ली रु.३०,०३,०००/- असे एकूण रु.३,१५,७१,५०५/- (जीएसटीसह देयके ) वजाती 
करुन रु.६,१६,७३,६८७/- एवढा निधी शिल्लक राहत आहे.सदर मंजूर व शिल्लक असलेल्या रु. 
६,१६,७३,६८७/- इतक्या रकमेतुन रु. ६,१६,७०,६६०/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी सोळा लाख सत्तर 
हजार Vel साठ फक्त )इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई कार्यालय यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन 
दि. 08.03.2022 च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, राज्यातील 
जिल्हा/सामान्य/स्ञी/विभागीय संदर्भ सेवा/उपजिल्हा/ग्रामीण व इतर आरोग्य संस्थासाठी औषधे 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६२/आरोग्य-८ 


खरेदीसाठी अंदाजित रु. ६,१६,७०,६६०/- ( अक्षरी रुपये सहा कोटी सोळा लाख सत्तर हजार सहाठो 


साठ फक्त ) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२१ -22 या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष 
२२१० ई ४८२ अंतर्गत २१- पुरवठा व सामुग्री या उदिष्टाखाली मंजूर असलेल्या निधीतून भागविण्यात 
येणार आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खालील परिच्छेद क्र.०३ मध्ये नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन 
राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर औषध खरेदीच्या प्रशासकीय मान्यतेचे विवरणपत्र 


खालीलप्रमाणे आहे. 
विवरणपत्र-अ 
अ- अनुदानाचा तपशिल 
Available Proposal for 
Sr, | Budget Medicine & Budget in Administrative Budget Source 
No Head Consumables | State Budget Approval 
for 2021-22 
(In Rs.) 
(In Rs.) 
2021-22 
1 2210E482 | Medicine 9,32,45,192 6,16,70,660 State budget Fund 
TOTAL 6,16,70,660 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
Sr. No. of Approx. | Annual Hospital Cell 
Sr. | AA GR . 
No. | dated Drug Name Rate Demand | Quantity Menu 
13.1.2022 Per Unit | 2021-22 | Proposed 
Budget Source : State Budget Budget Head : 2210 E 482 
1 7 Ranitidine Tab 150mg 0.36 | 113085060 | 3000000 1080000 
2 aan Ascorbic acid (Vitamin 0.63 | 57222300 |} 2500000 1575000 
C) 500mg 
3 87 Povidone Iodine 6.27 5142279 500000 3135000 
Ointment 15gm 
4 88 Povidone Iodine 77.28 310188 20000 1545600 
Solution 500ml 
5 Le Povidine lodine Solution 77.20 43938 25000 1930000 
Scrub 500ml 
ia P| Clotrimazole Cream 4.49 3871813 300000 1347000 
15gm 
7 91 Clotrimazole Lotion 11.20 1041186 50000 560000 
15ml 
aa 92 Salicylic Acid Ointment 34.72 637093 40000 1388800 
30gm 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६२/आरोग्य-८ 


9 93 Fradiomycin 1% w/w 21.20 183724 50000 1060000 
Skin Cream 30gm - | 

10 94 Silver Sulphadiazine 100.90 239778 40000 4036000 
Cream 250gm 

11 95 Benzyl Benzoate lotion 14.94 1390620 75000 1120500 
100ml 

12 a Calamine Lotion Bottle 10.00 470251 100000 1000000 
50ml 1.0 

13 97 Gamma Benzene 21.80 975345 200000 4360000 
Hexachloride Lotion 
100ml 

14 [ अ 8 Clobetesol Oint/Cream 8.40 1124115 150000 1260000 
30gm 

15 Lod Feracrylum 1% Gel 38.90 24340 25000 972500 
15gm Tube 

16 100 Feracrylum 1% Gel 210.90 10684 5000 1054500 
100gm Tube 

17 101 Feracrylum 3% Tulle 48.00 117823 30000 1440000 
(Cotton) 
Pack Size: One Gauze: 
10cm x 10cm 

18 102 Inj. Pralidoxime chloride 69.66 49473 40000 2786560 
1 gm (PAM) 

19 103 Dicyclomine 1.76 546352 200000 352200 
Hydrochloride Inj. 
10mg/ml 

20 104 Saline Nasal Drop 5.54 413196 200000 1108000 

21 105 Cetrimide + 812.00 2264259 10000 8120000 
Chlorhexidine 5ltr 
Solution 

22 106 Sodium Hypochlorite 270.00 628346 20000 5400000 
Sol. 500011] Bottle 

23 107 Sodium Chloride IP 15% 41.00 573440 130000 5330000 
w/v, Glycerin IP 15% 
w/v ENEMA 

24 108 Inj. Lung Surfactant 5ml | 2900.00 162745 2000 5800000 

25 110 Capsule Oseltamivir 17.81 443480 100000 1781000 
75mg 

26 111 Syp. Oseltamivir 75ml 425.60 16788 5000 2128000 
Bottle 

Total 61670660 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६२/आरोग्य-८ 


०२. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांनी सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२१० ई ४८२ अंतर्गत २१- पुरवठा व सामुग्री या 
उदिष्टाखाली मंजूर व शिल्लक असलेल्या रु. ६,१६,७३,६८७/- इतक्या रकमेतुन रु. ६,१६,७०,६६०/- 
(अक्षरी रुपये सहा कोटी सोळा लाख सत्तर हजार सहाशे साठ फक्‍त )इतक्या रकमेच्या खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) सादर केली आहे.सदर 
प्रस्तावासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी 
त्यांच्या दिनांक ०९.०३.२०२२ रोजीच्या टिप्पणीन्वये मान्यता fest आहे 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


१) सदरहू साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अज्ञा रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. तसेच प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच 
खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६२/आरोग्य-८ 


4) 


&S 


= 


<2 


१०) 


११) 


०४. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर खरेदीसाठी अंदाजित रु. ६,१६,७०,६६०/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी सोळा लाख सत्तर हजार 
सहाशे साठ फक्त ) इतका खर्च अपेक्षित असून सदर खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशिर्ष २२१० ई ४८२ अंतर्गत २१- पुरवठा व सामुग्री या उदिष्टाखाली मंजूर 
रु.१०,००,००,०००/- इतक्या रकमेपैकी शिल्लक असलेल्या रु. ६,१६,७३,६८७/- इतक्या रकमेतुन 
रु. ६,१६,७०,६६०/- ( अक्षरी रुपये सहा कोटी सोळा लक्ष सत्तर हजार VER! साठ फक्‍त) इतक्या 
निधीतून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल 
याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदीची fe eal (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी २०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य- 
८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त परिच्छेद क्र.३ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी 


नियमानुसार व आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, सहसंचालक, आरोग्य 


०५. 
प्रणालीवर शिल्लक असलेल्या अनुदानातुन तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच करण्यात यावा. 


सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई , व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


सदर बाबींवरील खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील मंजुर व अर्थसंकल्पीय वितरण 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६२/आरोग्य-८ 


og. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामु ग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४११४६३२७११७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO 


| A H A N F DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


VIJAYKUMAR 
LAXMANRAOQ 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b38 
0c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71 
DA717A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF595 
5AAF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 


cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 


Date: 2022.03.16 16:26:19 +05'30' 
(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 

) 

) 

) 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयत),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


